जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत रेशीम कोषांना 
उत्पादनावर आधारीत प्रोत्साहनात्मक 
अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक: एनपीएस-१११८/प्र.क्र.६६/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक १४ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, क्र. एनपीएस-१११८/ 
प्र.क्र.६६/रेशीम कक्ष, दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०१९. 
२) शासन Bawa, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. एनपीएस-१११८/ 
प्रक्र.६६/ रेशीम कक्ष, दिनांक १३ जुले, २०२०. 
३) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रेशीम/कार्या-८/जिवायो/कोष उत्पा.अनु/२०- 
२१/२८६२, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२०. 


शासन शुद्धिपत्र:- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. एनपीएस-१११८/प्र.क्र.६६६/ 
रेशीम कक्ष, दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०१९ मधील परिच्छेद क्र.४ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद 
४-अ याद्वारे समाविष्ट करण्यात येत आहे :- 
४-अ. सदर योजनेकरिता लागणारा निधी हा “मागणी क्रमांक-ओ, मुख्य लेखाशीर्ष- 
२८५१, गौण शीर्ष-११०, संमिश्र, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, 
तपशिलवार शिर्ष-३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) उप तपशिलवार शिर्ष-०९ इतर पेमेंट” 
या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत करण्यात यावा. 
2. सदर शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक 
२०२१०११४१५०९०१८३०२ असा आहे. हे शुद्धिपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kishor Daulat Patil os 


(कि.दौ.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः एनपीएस-१११८/प्र.क्र.६६/रेशीम कक्ष 


३) सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

५) सर्व मा.संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

६) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


७) नियोजन विभाग (का-१४८१), मंत्रालय, मुंबई (दोन प्रती) 
८) वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्राळय, मुंबई (दोन प्रती) 
९) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), मुंबई 
१०)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), नागपूर 
११) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 
१२) सर्व विभागीय आयुक्त. 
१३)सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५) संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर-४४०००१. 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) उपसंचालक, प्रादेशीक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

१७) सहायक संचालक, प्रादेशीक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 

१८)सर्व जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/२, जिल्हा रेशीम कार्यालय, 

१९) बहुजन समाज पार्टी , डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई -४००००१ 

२०) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र vest, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरीमन पॉईट, मुंबई -४०००२० 

२१) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई 

२२) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब 
मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई -४०००१३. 

23) इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नळ मार्ग, नरीमन 
पॉईट, मुंबई -४०००२१. 

२४ नॅशनल्िस्ट कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नळ मार्ग, नरीमन पॉईट, 
मुंबई-४०००२१. 

२५)शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई -४०००२८. 

२६) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष), 


पृष्ठ २ पैकी २ 


